श्री. अनिल देवराव पेंदोर, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित), विद्युत निरीक्षक यांचे 
कार्यालय, अमरावती यांचा राजीनामा मंजूर 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: मुविनि-२०१९/प्र.क्र.१३३/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा : १) शासन आदेशा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मुविनि-२०१९/ प्र.क्र. १३३/ ऊर्जा-५, 
दि. २४/१०/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक: 

उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये, श्री. अनिल देवराव tae, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब 
(राजपत्रित), विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, अमरावती यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. सदर 
आदेशातील परिच्छेद क्र. १ मधील ओळ क्र. ८ मध्ये "दि. ०३/१०/२०१९" या ऐवजी "दि. २४/१०/२०१९" असे 
वाचण्यात यावे. 


नः हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०२४१७१७०९८२१० असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
Prashant S=Neharaatta, On Government 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 


Pundlik Badger se3s28% 13.20.0580 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा परिक्षा) मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 


७८ “८० 


Cc 
es 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मुविनि-२०१९/प्र.क्र.१३३/ऊर्जा-५ 


९. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पुर्व, मुंबई Yoo ०७१. 
१०. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद/पुणे. 
११. उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१२. श्री. अनिल देवराव पेंदोर, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांना त्यांच्या दि. ०३/१०/२०१९ 
रोजीच्या अर्जाच्या अनुषंगाने (मार्फत अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, नागपूर) 
१३. निवड नस्ती (ऊर्जा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


